मुख्य लिपिक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना सामान्य 
राज्य सेवा गट-ब या संवर्गातील अधीक्षक 
पदावरील खुल्या प्रवर्गात निव्वळ तात्पुरत्या 
स्वरूपात पदोन्नती- निवडसूची २०१९-२० 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन आदे क्रमांक : निसूची-३६१९/प्र.क्र.२३४/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक: २ फेब्रुवारी, २०२१ 


वाचा : शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन आदेशा क्रमांक : निसूची-३६१९/प्र.क्र.२३४/प्रशा-२, 
दिनांक २७ जानेवारी, २०२१. 


शासन आदेशा - 

मुख्य लिपिक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना सेवाजेष्ठतेनुसार अधीक्षक, सामान्य राज्य सेवा गट- 
ब (प्रशासन शाखा) [वेतन श्रेणी 85-१४ : रू.३८६००-१२२८००] पदावर संदर्भाधीन आदेशाद्वारे 
खुल्या प्रवर्गात निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात ३७ कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देण्याबाबतचे आदेशा 
निर्गमित करण्यात आले आहेत. सदर आदेशातील अनुक्रमांक ३७ येथील कर्मचारी श्री. मदन 
मोपारी यांचे आदेश स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील असे नमूद करण्यात आले होते. 
श्री. मदन मोपारी यांना त्यांच्या नावासमोर स्तंभ क्रमांक ७ मध्ये दर्शविण्यात आलेल्या रिक्‍त 
पदावर पदस्थापना देण्यात येत आहे. 


श्री. मदन शहोषराव |२०१७/२०५ | खुला |खुला ।अमरावती |अधीक्षक (माध्यमिक) 
मोपारी शिक्षणाधिकारी कार्यालय, 
जिल्हा परिषद अमरावती. 


२. सदर आदेशा शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या संदर्भाधीन आदेशात नमूद केलेल्या sel व 
TATA SHEA राहून काढण्यात येत आहेत. 


शासन आदेशा क्रमांकः निसूची-३६१९/प्र.क्र.२३४/प्रशा-२ 


a. हा शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२१०२०५१७२६२७०६२१ 
असा आहे. हा शासन areal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहेत . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


lly signed by DEEPAK VUAY SHELAR 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SCHOOL EDUCATION 
DEPARTMENT, \de=400032, st=Maharasht 


2.5.4.20=a8b4d56939f92ca00d0f1036f37e5c0743e0f0aea7 2b2f23cc46d59 
b: 


pseudonym=0BFE14F7A1A9C39851527D3E0SD62CA529C327D7, 
INumber=8E3FEACSACB11AE3D9464A8A336D7067314E8F58B632FC 
BB7BSB4CF900C4649B, cn=DEEPAK VIJAY SHELAI 
20: 


21.02.05 17:33:45 +05'30 


(दीपक शोलार) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


. आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, 


१ 

2 

३. Ud संचालक 
४. सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक, 
५. सर्व शिक्षणाधिकारी 

६. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, 


७. सर्व संबंधित कर्मचारी (आयुक्‍त (शिक्षण) यांचे कार्यालयामार्फत) 


प्रत माहितीसाठी अग्रेषित, 
) मा. मंत्री (शा.शि.व क्री.) यांचे विशोष कार्य अधिकारी 

२) अपर मुख्य सचिव सचिव (शा.शि. व क्री. विभाग) यांचे स्वीय सहायक 
) निवडनस्ती 


पृष्ठ २ पैकी २ 


